आयुक्त,दुग्धव्यवसाय विकास, मुंबई यांचे 
कार्यालयाच्या अधिपत्याखालील प्रस्तावित ८३९ 
अस्थायी व १९३ अतिरिक्त पदांना सन २०२२- 
२३ व सन २०२३-२४ या वर्षी दि.१/३/२०२३ ते 
दि.३१/८/२०२३ पर्यंत चालू ठेवण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्र. दुविप्र-१०२२/प्र.क्र.२५/पदुम-६ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग,मंत्रालय, मुंबई-३२. 
दिनांक- २७ फेब्रुवारी २०२३ 


वाचा -:१ कृषि व पदुम विभाग शासन निर्णय क्र.दुविआ १०२२/प्र.क्र.२५/पदुम ६, दि.१९/०९/२०२२. 
२) वित्त विभाग शासन निर्णय क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१ ६/आ.पु.क./ दि.०८/०२/२०२३. 
३) आयुक्त, दु वि.वि. यांचे पत्र क्र.आदुवि -१५ (९)/अस्थायी पदे /मुदतवाढ२२-२३ व २०२३-२४/७८५, 
दि.१५/०२/२०२३. 
प्रस्तावना: 


आयुक्त, दुग्धव्यवसाय विकास विभागाच्या अधिनस्त अधिकारी/कर्मचा-यांच्या एकूण 
४०९७ पदांच्या सुधारित आकृतीबंधास शासनाने दि.३०/०८/२०१४ च्या शासन निर्णयान्वये मान्यता 
दिलेली आहे. सुधारित आकृतीबंध मंजूर झाल्यानंतर आयुक्त, दुग्धव्यवसाय विकास विभाग यांच्या 
अखत्यारीतील विविध कार्यालयातील अधिकारी व कर्मचारी वर्गाची एकूण ८४४ अस्थायी पदे व २१३ 
अतिरिक्त पदे दि.०१/०९/२०२२ ते दि.२८/०२/२०२३ पर्यंत चाळू ठेवण्यास संदर्भ क्र.१ च्या शासन 
निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आली आहे. आयुक्‍त कार्यालयाने संदर्भ क्र.३ च्या पत्रान्वये ८७२ 
अस्थायी पदांना व १९३ अतिरिक्‍त पदांना पुढे चालू ठेवण्यास मुदतवाढ देणेबाबत विनंती केलेली 
आहे. 


आयुक्‍त कार्यालयाने प्रस्तावात न्यायालयीन प्रकरणातील ३३ कर्मचाऱ्यांची वाढ झाल्याने नमूद 
केले आहे. परंतू न्यायालयीन प्रकरणातील वाढ झालेल्या ३३ कर्मचाऱ्यांची अधिसंख्य पदावर नियुक्‍ती 
करण्यात आलेली आहे. सदर अधिसंख्य पदे ही त्या पदावरील कर्मचारी त्याच पदावर कार्यरत 
असेपर्यंत अस्तित्वात राहतील. सेवानिवृत्ती, स्वेच्छानिवृत्ती, राजीनामा, मृत्यू किंवा नियमित पदावर 
TAMA इत्यादी कारणामुळे सदर पदे रिक्‍त झाल्यानंतर आपोआप निरसित होतील. त्यामुळे सदर 
३३ पदांना मुदतवाढ देण्याची आवश्‍यकता नसल्याने ८७२ अस्थायी पदांमधीळ ३३ पदे वगळून ८३९ 
पदांना मुदतवाढ देणे योग्य राहील. 

वित्त विभागाच्या संदर्भ क्र.२ च्या पत्रान्वये दिलेल्या मान्यतेनुसार दुग्धव्यवसाय विकास 
विभागातील अस्थायी पदे पुढे चाळू ठेवण्यास मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन होती . 


छासन निर्णय :- 


आयुक्त दुग्धव्यवसाय विकास यांच्या अखत्यारितील विविध कार्यालयातील अधिकारी व 
कर्मचारी वर्गाच्या प्रस्तावित एकूण ८३९ अस्थायी पदे व १९३ अतिरिक्त पदांना दि.०१/०३/२०२३ ते 
दि.३१/०८/२०२३ पर्यंत चालू ठेवण्यास खालील अटींच्या अधीन राहून मान्यता देण्यात येत आहे. 
अस्थायी व अतिरिक्‍त पदांचा गोषवारा विवरणपत्र “अ” मध्ये स्वतंत्रपणे दर्शविण्यात आलेला आहे. 

१. प्रस्तावित पदांपैकी सहा महिन्यांपेक्षा अधिक काळ रिक्‍त असलेली पदे वगळण्यात येतील. 


शासन निर्णय क्रमांकः दुविप्र-१०२२/प्र.क्र.२५/पदुम-६ 


. आयुक्त, दुग्धव्यवसाय विकास यांनी सुधारित आकृतीबंधानुसार मंजूर ४०९७ पदांसह सर्व एकूण 


पदांचा आढावा घेऊन नेमकी किती पदे आवश्‍यक आहेत, याबाबतची माहिती शासनास सादर 
करुन सुधारित आकृतीबंधास उच्चस्तरिय सचिव समितीची मान्यता घेणे आवश्‍यक राहिल. 


यावे. समायोजनाची कार्यवाही पूर्ण न झाल्यास पुढील मुदतवाढ देण्यात येणार नाही. 


. या प्रयोजनार्थ होणारा खर्च सन २०२२-२३ व सन २०२३-२४ च्या अर्थसंकल्पातील मंजूर 


तरतुदीतून भागविण्यात यावा. 


. सदर शासन निर्णय वित्त विभाग शासन निर्णय क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पू.क./ 


. अस्थायी पदांना येत्या दोन ते तीन महिन्यांत रिक्‍त पदांवर टप्प्याटप्प्याने समायोजित करण्यात 


दि.०८/०२/२०२३, अन्वये प्रशासनीक विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार 


निर्गमित करण्यात येत आहेत. 


. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध असुन त्याचा संगणक संकेतांक २०२३०२२७१५२१२८३००१ असा आहे. हा शासन निर्णय 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
ANJALI ASHOK 
सोबत :- विवरणपत्र “अ SADIKALE 


(अंजली सादिकले) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र हासन 


प्रति, 
१) आयुक्त दुग्धव्यवसाय विकास, महाराष्ट्र राज्य, वरळी, मुंबई-१८ 

जनसंपर्क अधिकारी, आ. दु. वि. कार्यालय, वरळी, मुंबई 

उपायुक्त (प्रशासन), आ. दु. वि. कार्यालय, वरळी, मुंबई 

उप आयुक्त(वित्तीय सल्लागार), आ. दु. वि. कार्यालय, वरळी, मुंबई 


) 
) 
) 
) 
) महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखा अनुज्ञेयता लेखा परिक्षा) मुंबई/नागपूर. 
) 
) 
) 
) 


AD 


CS 0८ ww 


धु 


८४) 


अधिदान व लेखाधिकारी,बांद्रा (पूर्वी मुंबई.५१. 
निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, बृहन्मुंबई दूध योजना, वरळी, मुंबई-१८. 
प्रकल्प अधिकारी, दुग्ध प्रकल्प, दापचरी. 
सर्व शासकीय दूध योजना, 
१०) सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी/उपकोषागार अधिकारी, 
११) सर्व प्रादेशिक दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी, 
१२) सर्व जिल्हा दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी, 
१३) आयुक्त पशुसंवर्धन पुणे / निबंधक, सहकारी संस्था, पुणे. 
१४) व्यवस्थापक, पश्ुपैदास व संगोपन केंद्र पालघर, जिल्हा-पालघर 
) 
) 
) 


(२ ८5. 


८“? 


१५) अतिरिक्‍त आदिवासी आयुक्‍त नाशिक. 

१६) जिल्हाधिकारी व उप आदिवासी आयुक्त ठाणे, 

१७) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद पुणे, 

१८) प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक विकास प्रकल्प शहापूर/जव्हार, जि.ठाणे. 
१९) वित्त विभाग व्यय-२ / वित्त विभाग (वित्तीय सुधारणा) / 
२०) कार्यासन क्रमांक पदुम-१६ /२१) निवड नस्ती.(पदुम-६). 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः दुविप्र-१०२२/प्र.क्र.२५/पदुम-६ 


(शासन निर्णय क्र.दुविप्र-१०२२/प्र.क्र.२५/पदुम-६, दि.२७/०२/२०२३ सोबतचे विवरणपत्र "अ" 
दुग्धव्यवसाय विकास विभागातील अस्थायी पदे दि.०१/०३/२०२३ ते ३१/०८/२०२३ 
या कालावधीसाठी पुढे चाळू ठेवण्यास मान्यता देण्याबाबत. 
दि.०१.०३.२०२३ ते 
दि.३१.०८.२०२३ 
पर्यत मंजूरी 


दि.२८.०२.२०२३ 
पर्यत पदांना मंजूरी 


कार्यालय/योजनेचे नांव आवर्यक पदे 


शासकोय दूध योजना, अहमदनगर व Rd. he, ब्राम्हणवाडा, 
तिसगांव, अकोले, राजूर, जामखेड, नारायणगव्हाण. 


oe पट 
३ (a. gal. धुळे व शासकीय शित.केंद्र,तळोदा,नंदूरबार व साक्री. Lae [ae अ. | 
<a ee 
५ | शासकीय दूध योजना, नाशिक व शासकीय Bra. केंद्र, चांदवड pa oar ee | 
ep 


शा. दू.यो. औरंगाबाद व शित.केद्र, HAS, जालना, वेजापूर 
सिल्लोड 


शा. दू.यो. उदगीर व शित.केंद्र,उस्मानाबाद, उमरगा, मुरुड, 
निलंगा 


शा. दू.यो. गोंदिया व शित. केद्र,भंडारा, तुमसर, कोहमारा, 
सातगांव 

शासकोय दूध योजना, चंद्रपूर व शितकरण केद्र, नागभिड, 
कन्हेरी 


शासकीय दूध योजना, मिरज व शितकरण केंद्र, जत, शिराळा 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः दुविप्र-१०२२/प्र.क्र.२५/पदुम-६ 


शासकीय दूध योजना, रत्नागिरी व शितकरण केंद्र, सडवली 
लांजा 


शासकीय दूध योजना, कणकवली व शित.केंद्र. कोलगांव oie eS 
eT 
पेब 
Te 
oe 
स जावया वजा वया 
जव हया वा 


बिगर आदिवासी क्षेत्रात दुग्धव्यवसाय जास्तीत जास्त चालना 
देण्याच्या दृष्टीने सुरु करण्यात आलेली आघाडी पथके 
आदिवासी क्षेत्रात दुग्धव्यवसायात जास्तीत जास्त चालना 
देण्याच्या दृष्टीने सुरु करण्यात आलेली आघाडी पथके योजना 


आयुक्‍त कार्यालय, दुग्धव्यवसाय विकास विभाग, वरळी 


cfeeinamaveigt [a] fa| 
ee 


प्राचार्य,पंडीत दिन दयाळ उपाध्याय दुग्ध विज्ञान संस्था, आरे 
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, आरे दुग्ध वसाहत, 
गोरेगांव, मुंबई. 


एकूण - ८४४ 293 C38 983 


Digitally signed by ANJALI ASHOK SADIKALE 
A N J A L | A S H O K ANJALI ASHOK SADIKALE, C = IN 

S = Maharashtra, O = GOVERNMENT OF 

MAHARASHTRA, OU = AGRICULTURE AND 


SADIKALE ——- S28 
Date: 2023.02.27 15:35:09 +05'30" 


(अंजली सादिकले) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


